मानव विकास कार्यक्रम-२०१९-२० करिता मागणी 
क्रमांक ओ-१, (२०५३१२३१ या लेखाशीर्षांतर्गत ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली निधी 
उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्र.:- माविका -२०१९/प्र.क्र.५२/का.१४१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जून, २०१९ 


वाचा:- 

१. नियोजन विभाग झासन निर्णय, क्रमांक : माविमि २०१० / प्र.क्र.८१ / का.१४१८, 
दि.१९.०७.२०११. 

२. नियोजन विभाग झासन निर्णय, क्रमांक : माविका -२०१९ / प्र.क्र.५२ / का.१४१८, 
दि.०२.०५.२०१९. 

३. वित्त विभाग,परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 

४. उप आयुक्त ,मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. २०१९/ माविआ/ 
निधीमा/कावी-२४७, दि.१२.०६.२०१९ 


शासन निर्णय: 

मानव विकास ही संकल्पना जिल्ह्याऐवजी तालुका स्तरावर राबवून सदर कार्यक्रमाची 
andl वाढविण्याचा निर्णय शासनाने संदर्भाधीन (१) दिनांक १९.०७.२०११ च्या शासन 
निर्णयान्वये घेतला आहे. मानव विकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व याअंतर्गत 
निवडलेल्या तालुक्यांना पुरेसा निधी प्राप्त व्हावा म्हणून सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासून 
सदरचा कार्यक्रम राज्यातील २३ जिल्हयातील (नवनिर्मित पालघरसह) अतिमागासलेल्या १२५ 
तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. 


२. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षासाठी “मागणी क्रमांक ओ-१, २०५३ 
जिल्हा प्रशासन, ०९३ जिल्हा आस्थापना, पंचवार्षिक योजनाअंर्तगत योजना, ०४ आयुक्त, 
औरंगाबाद (०४) (०१) मानव विकास निर्देशांक वृद्धी करणे (२०५३ १२३१) दत्तमत” या 
लेखाशीर्षाअं्तगत ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाली अर्थसंकल्पित तरतूद 
₹३३८००.०० लक्ष पैकी अंतरिम अर्थसंकल्प २०१९-२० करिता अर्थसंकल्पिय प्रणाळीवर चार 
महिन्याकरिता (एप्रिल ते जुले) ₹११२६६.६३ लक्ष निधी प्राप्त झाला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका -२०१९/प्र.क्र.५२/का.१४१८ 


३. उप आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन (४) च्या पत्रानुसार 


मानव विकास कार्यक्रमात समाविष्ट २३ जिल्ह्यांसाठी २०१९-२० या वर्षासाठी एकुण रु.३३०९५.०० 


लक्ष इतकी मागणी केली आहे. तथापि त्यांनी चार महिन्याकरिता रु.११२६६.६३ लक्ष इतक्या 


निधीचा जिल्हानिहाय आराखडा सादर केलेला आहे. त्यानुसार “मागणी क्रमांक ओ-१, 20439239 


या लेखाशीर्षातर्गत ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाखाळी पुढील तक्त्यात 


दर्शविल्याप्रमाणे २३ जिल्ह्यांना व आयुक्‍त, मानव विकास, औरंगाबाद यांना निधी वितरित करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव वितरीत निधी (रु.लाखात) 
|e] पालघर ५४१.०० 
२ ठाणे १८०.०० 
३ | रायगड ३०.०० 
४ | Reger २७.०० 
५ | नाशिक ७२१.०० 
६ | {oo ३६१.०० 
७ | जळगाव ६३१.०० 
८ | नंदुरबार ५४१.०० 
९ | जालना ७२१.०० 
|. बळ | o | परभणी ८११.०० 
EG q | हिंगोली 190,00 
१२ | बीड ९०.०० 
१३ | नांदेड ८११.०० 
१४ | बुलढाणा ६३१.०० 
१५ । अकोला ९०.०० 
१६ । वाशिम ३६१.०० 
१७ । अमरावती १८०.०० 
१८ । यवतमाळ ८११.०० 
१९ । नागपुर १८०.०० 
२० | भंडारा ४५१.०० 
२१ | गोंदिया ७२१.०० 
२२ | चंद्रपुर ९९१.०० 
२३ | गडचिरोली ९९१.०० 
२४ | मानव विकास आयुक्तालय १२४.६३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका -२०१९/प्र.क्र.५२/का.१४१८ 


PM ११२६६.६३ | एकुण | ११२६६.६३ | 

४. आयुक्त, मानव विकास, औरंगाबाद व संबधीत जिल्हाधिकारी, यांना या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी सन २०१९-२० या वित्तिय वर्षात खर्ची घालण्यात 
यावा. सदरहू निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात आहरीत करावा व संबंधित जिल्हास्तरीय 
यंत्रणांना वितरीत करावा व त्याचा हिशोब तालुकानिहाय ठेवण्यात यावा. त्याचप्रमाणे मंजूर 
अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


५. वर नमूद केलेल्या लेखाशीर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल मुंबई / 
नागपूर कार्यालयाने नोंदविलेला खर्च याबाबत मेळ घालून प्रत्येक महिन्यात केलेल्या खर्चाचा 
अहवाल झासनास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित कार्यानवयीन यंत्रणेकडून 
घेऊन तात्काळ सादर करावी. 


६. आयुक्त, मानव विकास, औरंगाबाद व संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना या शासन 
निर्णयान्वये वाटप करण्यात येत असलेले अनुदान हे मासिक रोख प्रवाह विवरणपत्र (9851 
Flow Statement) नुसार वितरित करण्यात येत आहे. 


७. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम- 
२०१९ निधी वितरण याविषयी वित्त विभागाने निर्गमित केलेले शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं- 
२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०१९ मधील तरतूदी / निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


८. नियोजन विभागाचा हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१९०६२४११४०१९९२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 

V | J E S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 

F ATT E S | N G st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9a8fl 7ceecSe2d 
7d4b6a8bba99C5 14275801 bcdf1b, cn=VUESING 

VA SAV E FATTESING VASAVE 
Date: 2019.06.24 12:16:14 +05'30' 

(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२,नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः माविका -२०१९/प्र.क्र.५२/का.१४१८ 


३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

५. आयुक्त, मानव विकास,बाबा पेट्रोल पंपाजवळ,अदाळत रोड ,औरंगाबाद 

६. उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नाशिक 
व कोंकण विभाग. 

७. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, मानव विकास समिती, पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, 
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, 
अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली. 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, 
नंदुरबार, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, 
वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पालघर, ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, 
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, 
बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व 
गडचिरोली 

११.वित्त विभाग, अर्थ-१६,मंत्रालय,मुंबई. 

१२.निवडनस्ती/ का-१४१८. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


